अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
उपसंचालक, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना सुधारित पदस्थापना 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदोनि-११२२/प्र.क्र.४१/का. १४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४००३२ 
दिनांक - ०४ ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ :- नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्र.ईएसटी ११२२/प्र.क्र.४१/का.१४२७ 
दिनांक-१३/०४/२०२३. 


शासन Sear :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील श्रीमती वर्षा अ.भाकरे, उपसंचालक यांना विशेष कार्य अधिकारी, विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालय (तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम कक्ष), Wd, अमरावती या पदावर पदस्थापना देण्यात आळी 
आहे. आता, श्रीमती भाकरे यांनी केलेल्या विनंतीनुसार संदर्भाधिन आदेशा रद्द करण्यात येत असून 
श्रीमती भाकरे यांना खालीलप्रमाणे सुधारित पदस्थापना देण्यात येत आहे:- 


अधिकाऱ्याचे नाव पदस्थापना 
श्रीमती वर्षा अ.भाकरे उपसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांने त्यांच्या पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व त्याबाबतचा रुजू 


अहवाल शासनास सादर करावा 
३. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०४१६३०२४७६१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 
P RA KAS H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=' MENT, 
25.4. 1960801 edc01f5221 
BABANRAO sen ee 
st=! 
serial 
1893220289: 
GHADGE ito 
Date: 2023.08. 


(प्र. ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई/नागपूर 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोनि-११२२/प्र.क्र. ४१/का. १४२७ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

५. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती. 

६. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती. 

७. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

८. सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक 
कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती. 

९. उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण भवन, नवी 
मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती. 

१०. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुख्य कार्यालय, मुंबई. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, अमरावती. 

१२. प्रधान सचिव (नियोजन विभाग) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. श्रीमती वर्षा अ.भाकरे, उपसंचालक (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत) 

१४. निवडनस्ती (का. १४२७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


